सन २०२३-२४ करिता राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजना-कॅफेटेरिया (DPR) या 
योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता 
₹४०.१३ कोटी निधी वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासनन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०५२३ /प्र.क्र. ८९/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 
दिनांक : २२ डिसेंबर ,२०२३ 


१. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र.१३-१७/२०२३-०७, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२३. 
२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनारकॅफेटेरिया- अंतर्गत राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या (SLSC) दि १७.मे २०२३, 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०२३ आरकेव्हीवाय, दि. ०१ ऑगस्ट, २०२३ 
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. १-१५/२०२३ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०२ ऑगस्ट, २०२३. 
५. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक/ राकृवि ०५२३/प्र.क्र.८९/१४-अ, दि. ११ ऑगस्ट, २०२३. 
६. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८ डिसेंबर, २०२३. 
७. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. १-१५/२०२३ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०८ डिसेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया योजनेंतर्गत मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखालील राज्य स्तरीय मंजुरी समितीने योजनेंतर्गत निर्माण झालेले मागील वर्षांचे दायित्व व सन २०२३- 
२४ मध्ये योजनेकडे प्रस्तावित होणारे नवीन प्रकल्प यासाठी आवश्‍यक निधीच्या प्रमाणात राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना-कॅफेटेरिया (DPR) या घटकाकरिता रु.५०७.०४ कोटी निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास दि.१७ मे, 
२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने दि. ११ ऑगस्ट, २०२२ (संदर्भ क्र. ४) अन्वये 
सन २०२३-२४ करीता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कॅफेटेरिया (OPR) या योजनेस रु.५०७.०४ कोटीस 
प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येऊन योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्राप्त पहिल्या हप्त्याचा रु. ४२.५३ 
कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने संदर्भ क्र. ३ अन्वये राज्य शासनास दिलेल्या अधिकारानुसार सन २०२३-२४ मध्ये 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता संदर्भ क्र. ७ अन्वये प्राप्त सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा केंद्र हिऱ्याच्या दुसर्‍या हप्त्याच्या निधीपैकी रु. २४.०८ कोटी व त्यासमरुप राज्य शासनाचा रु.१६.०५ 
कोटी असा एकूण रु.४०.१३ कोटी निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0423 /प्र.क्र. ८९/१४-अे, दिनांक : २२ डिसेंबर ,२०२३ 


शासन निर्णयः 


१. या शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) या योजनेंतर्गत मंजूर 


प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता प्राप्त दुसर्‍या हप्त्याचा केंद्र हिऱड्याचा रु. २४.०८ 
कोटी (रुपये चोवीस कोटी आठ ळाख फक्त) आणि त्या समरूप राज्य हिळ्याचा रु. १६.०५ कोटी (रुपये 
सोळा कोटी पाच लाख फक्त) असा एकूण ₹४०.१३ कोटी निधी (रुपये चाळीस कोटी तेरा लाख फक्त) 
आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे - 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी (६०:४०) 
क्र. केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
i | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅंफेटेरिया - २४.०८ १६.०५ ४०.१३ 
(DPR) 


. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु. ४०.१३ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व 
वितरण करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी व आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 
तसेच सदर निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन 
२०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी -३ मागणी क्रमांक डी -३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (८००) इतर खर्च (००) (८००) इतर खर्च 
(००) (०९) कृषि उन्नती योजना - (००) (११) कृषि उन्नती योजना - 
सर्वसाधारण _ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 
(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) अर्थसहाय्य 
(६० टक्के केंद्र हिस्सा) (पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) 
(२४०१ ८२३५) ३३-अर्थसहाय्य (so टक्के राज्य हिस्सा) 
(२४०१ A224) ३३-अर्थसहाय्य 


. सहायक संचालक (लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹ ४०.१३ कोटी निधी 
कोषागारातून आहरित करुन आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या 9198 
Nodal Account (SNA) मध्ये जमा करावा आणि तद्नंतर सदर निधी संबंधित प्रकल्पांच्या 
अंमलबजावणीसाठी PFMS व्दारे विविध अंमलबजावणी यंत्रणांना त्यांच्यासाठी उघडलेल्या Child 
Account मध्ये वर्ग करावा. 

. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (OPR) अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी यंत्रणांकडून प्राप्त निधी 
मागणी, प्रकल्पाची तातडी, अंतिम टप्प्यावरील प्रकल्प व निधी लवकरात लवकर खर्च होणे इ. बाबी 
विचारात घेऊन प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम आयुक्‍त (कृषि) यांच्या स्तरावर निश्चित करण्यात यावा. त्यानुसार या 
शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता वितरीत करण्यात 
येत असलेल्या निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण आयुक्त (कृषि) यांच्या मान्यतेने करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0423 /प्र.क्र. ८९/१४-अे, दिनांक : २२ डिसेंबर ,२०२३ 


& ग 


उपरोक्त मंजूर निधीचे तात्काळ उपयोजन होण्याच्या दृष्टीनेच कोषागरातून आहरण करावे आणि सर्व 

विभागांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा तात्काळ विनियोग करावा, अंमलबजावणी यंत्रणांनी निधी 

उपयोजनाविना बँक खात्यामध्ये जमा करुन ठेवू नये. 

. सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांनी/विभागांनी त्यांना सन २००७-०८ ते सन २०२२-२३ या कालावधीत वितरीत 
केलेल्या निधीचे सनदी लेखापालांकडून लेखापरिक्षण झाल्याचे प्रमाणित करावे. 

. या शासन निर्णयान्वये केवळ 'सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता' निधी वितरीत करण्यात आला असून सर्व 
विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आवश्‍यक 
असलेल्या निधीकरिता उपरोक्‍त रकमेचा विनियोग करावा. 

. वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक 
खात्यावर थेट लाभ SKATE (DBT) अनुदान वितरीत करावे. 

. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०८ 

डिसेंबर, २०२३ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

१०.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२२१५१८२५८३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 

M A H F N D R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfaféd99b23ec6836d8d 
498d0797965898, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF4 
6BAA6EA9B8BD1F47C2642, cn=MAHENDRA SOPAN GHADGE 


Date: 2023.12.22 15:17:55 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (जलसंधारण) यांचे स्वीय सहायक, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. संचालक (सवी, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१०. प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपुर 
११. प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपुर 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
१३. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१४. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


